उपनिबंधक, सहकारी संस्था,गट-अ, या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१९९/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ७ फेब्रुवारी, २०२०. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२),४(३)(,४(४ व ४(५) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्यानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
7 श्री.चंद्रहोखर बारी, | उपनिबंधक, सहकारी संस्था, FAIS | उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे. कृषी पणन मंडळ, नाशिक विभाग, 
नाशिक या रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून वरिष्ठांच्या परवानगीने तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा 
अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. 
सदर बदली आदेशाची तातडिने अंमलबजावणी होण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे 
यांनी करावी. 

३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि.१७/१२/२०१६ व दि.१६/०२/२०१८ मधील तरतूदीनुसार 
श्री.चंद्रशोखर बारी यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. श्री.बारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व 
शर्ती या महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम vo तसेच 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १७/१२/२०१६ मधील अटी व शर्ती नुसार राहतील. 


8, सदरचे Aes तात्काळ अंमलात येतील. 
प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०७११३१४२७१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Manjiri 


hbhushan Joshi 
a, ou=Co-operation Market 

|AHARASHTRA, 

4833ती7086१4244९€1 


Date: 2020.02.07 11:35:42 +05'30" 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


ing an 


d 


0750970 


Ganeshbhushan Joshi Sens ae 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१९९/५-स 


४. आयुक्त, THEM, TAM संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन / लेखापरीक्षण) द्वारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था/ सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, लेखा / लेखापरीक्षा, नागपुर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 

. संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

११. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई. 

१२. मा.मंत्री (वस्रोदयोग) यांचे खाजगी सचिव मंत्राळय,मुंबई. 

१३. मा.राज्यमंत्री (सहकार/पणन/वस्त्रोदयोग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१४. प्रधान सचिव (सहकार/पणन/वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई 

१५. निवडनस्ती ५-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


